Gide, जिल्हा रायगड येथील जिल्हा 
न्यायाधीशा-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 
यांना कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीडीओ ०७१९/६०६/प्र.क्र.१३८/का.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. १३ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा:- 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक:- संकीर्ण ०८१६/४८३/प्र.क्र.११४/ 
का-११, दि.१७ ऑक्टोंबर,२०१८ 

शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक:- संकीर्ण ०८१६/४८३/प्र.क्र.११४ 
(भाग-२)/ का-११, दि.०४ जानेवारी,२०१९ 

शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग क्रमांक:- संकीर्ण ०८१६/४८३/प्र.क्र.११४/ 
का-११, दि.१८ जुले, २०१९ 

४) जिल्हा न्यायालय, रायगड यांचे पत्र जावक क्रमांक: प्रशा/४४१६/२०१९, 

दि.२३ जुले, २०१९ व जा.क्र.प्रशा /४५१०/सन २०१९,दि.२९.०७.२०१९ 


-O 
— 


a 


AN 
~~ 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये रायगड जिहयातील पनवेल येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील दिनांक ०४ जानेवारी,२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर न्यायालयाकरीता आवश्‍यक खर्चासाठी लागणा-या 
निधीबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. अ.क्र.३ येथील दिनांक १८ जुले, २०१९ रोजीच्या 
अधिसूचनेनुसार दिनांक २७ जुले, २०१९ पासून जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, पनवेल, 
जि.रायगड हे न्यायालय कार्यान्वित झाले आहे. सबब,संदर्भाधीन अ.क्र.४ च्या पत्रान्वये जिल्हा 
न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,पनवेल,जि.रायगड यांना कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


पनवेल, जि.रायगड येथील जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय पनवेल या 
न्यायालयासाठी जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीडा, पनवेल, जि.रायगड यांना 
“कार्यालय प्रमुख” तसेच “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
सदर आदेश वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ ०७१९/६०६/प्र.क्र.१३८/का.११ 


२. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८,दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ 
मधील भाग पहिला, उप विभाग, १ मधील अनुक्रमांक ३, नियम क्रमांक २ अन्वये प्रशासनिक 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ 
मधील नियम १५(३) व १५६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७"५/.॥8७॥9/9५9॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१३१५०११८५५१२ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signe vagire 
७» 0४८ ment aharashtra, ou=Law And 
Sa n tos h Sa m pa tt | es ‘ent, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d8357 9cbedaaaef3 


0f215ceda096e4e407797, 


Navagire sles meno 
(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत: 
१) प्रबंधक (निरीक्षणे- १/२), उच्च न्यायालय, मुंबई. 


AD 


) 

) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जि.रायगड. 

) जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीशा,पनवेल,जि.रायगड. 
) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.रायगड-अलिबाग. 
) 

) 

) 


AN 


9८ 


o~ 


4 
उप कोषागार अधिकारी,पनवेल,जि.रायगड-अलिबाग. 

कक्ष अधिकारी का.७/२३/२४/२५/,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


xn 


S 


८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


